यशदा, पुणे संस्थेच्या सेंटर फॉर गुड गर्व्हनन्स 
या इमारतीच्या कार्यस्थळ बदलाबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः यशदा २०२२/ प्र.क्र. २९ /२२/प्रशि-४(१२-अ) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: २९ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक ASST २०२२/ प्र.क्र. २९ /२२/ १२-अ, 
दि.२८.०३.२०२३ 
२. महासंचालक, यशदा पुणे यांचे क्र. EMR/&23/CGG/RACW, दि. २२.०२.२०२४ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये यशदा संस्थेच्या बाणेर रोड, पुणे येथील 
विस्तारीत राजभवन आवाराच्या जागेवर Centre for Good Governance या इमारतीतील निवासी 
इमारतीच्या बांधकामाच्या ८२३० चौ.मी. तसेच अँर्केडमीक इमारतीच्या बांधकामाच्या ६३५८ चौ.मी. अशा 
एकूण १४,५८८.०० चौ.मी. बांधकामासाठी रु. ८१.१५३६ कोटी इतक्या रकमेची प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करण्यात आळी आहे. सदर इमारतीच्या बांधकामासाठी होणारा खर्च ५१:४९ या प्रमाणानुसार 
अनुक्रमे UTI पुणे व महाराष्ट्र शासन करणार आहे. त्यानुसार सदर इमारत बांधकामासाठी अनुक्रमे 
UMS पुणे शासन रु. ४१.३८८३ कोटी तसेच महाराष्ट्र शासन रु. ३९.७६५२ कोटी इतका खर्च करणार 
आहे. 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.२ च्या पत्रान्वये यशदा संस्थेस राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे येथील 
कॅम्पस मध्ये खेळासाठी मैदान व इतर बाबींसाठी जागा उपलब्ध नसल्याने सदर आवारात प्रस्तावित 
केलेले सेंटर फॉर गुड गर्व्हनन्स या निवासी व शैक्षणिक इमारतीचे बांधकाम संस्थेच्या ताथवडे येथील 
विस्तारीत कॅम्पसमध्ये करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. ताथवडे येथील विस्तारीत कॅम्पस येथील जागेवर 
सेंटर फॉर गुड गर्व्हनन्स इमारतीचे बांधकाम केल्यास या इमारतीतील शैक्षणिक इमारतीच्या दर्शनी 
भागात प्रत्यक्षात अंशात: किरकोळ बदल होणार असून यामुळे इमारतीचे मूळ क्षेत्रफळ व अंदाजपत्रकीय 
खर्चामध्ये कोणताही बदल होणार नसल्याचे महासंचालक, यशदा यांनी उपरोक्‍त संदर्भाधीन पत्रात 
नमूद केले आहे. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सदर इमारतीचे बांधकाम राजभवन आवार, 
बाणेर रोड, पुणे या जागेएवजी ताथवडे येथील जागेवर करण्यास सहमती दर्शविली आहे. तसेच सदर 
बांधकामाच्या कार्यस्थळ बदलाच्या अनुषंगाने शासन निर्णय निर्गमित करण्यास सुचित केले आहे. 
त्यानुसार सेंटर फॉर गुड गर्व्हनन्स इमारतीच्या कार्यस्थळ बदलाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
त्यानुषंगाने आता खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय:- 
उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन निर्णयात नमूद केलेल्या अंदाजपत्रकीय खर्चाच्या मर्यादेत 
यशदा, पुणे या संस्थेच्या सेंटर फॉर गुड गर्व्हनन्स (Centre for Good Governance ) या इमारतीचे 
बांधकाम बाणेर रोड, पुणे येथील विस्तारीत राजभवन आवाराच्या जागेऐवजी ताथवडे येथील विस्तारीत 
पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः यशदा २०२२/ प्र.क्र. २९ /२२/प्रशि-४(१२-आ) 


कॅम्पस येथील जागेवर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर इमारतीचे बांधकाम संदर्भाधीन क्र. १ 
च्या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलेल्या अटी शर्ती नुसार करण्यात यावे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२९१६४७१६६४०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SMITA PRASAD JOSHI 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL, 
ADMINISRTATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=d759e39e5 163375d3782e5f6bef7 edf6a25c7 2797123 
cdaa86acd09edf52baf1, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=28AA5752FA66D3A7FDEAFB1F4AB24CD90FD9 
p R A \ S A \ D JOS H | D667A6880CB8CCECA18276150ACA, cn=SMITA PRASAD 

JOSHI 
Date: 2024.02.29 16:56:52 +05'30' 

अवर — 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

२. महासंचालक, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे. 

३. उपमहासंचालक, राज्य प्रशिक्षण नियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा, राजभवन 
आवार, बाणेर रोड, पुणे, 

४. संचालक, राज्य प्रशिक्षण नियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा, राजभवन आवार, 
बाणेर रोड, पुणे, 

५. लेखा अधिकारी, यशदा, पुणे. 

६. अवर सचिव, नियोजन विभाग, १४४३, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

७. अवर सचिव, वित्त विभाग ( व्यय-४/ अर्थसंकल्प-१४) मंत्रालय, मुंबई -३२ 

८. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग / कार्यासन -२५ 

९. संचालक / प्राचार्य, सर्व विभागीय व जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था, 

१०.अपर मुख्य सचिव ( सेवा ), यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२, 

११.निवड नस्ती, कार्यासन-१२-अ. 


